RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३४ ] 


[ पृष्ठे १८ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९ ३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ]] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ . 


अधिसूचना 
भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम , १ ९ ८४ . 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र.क्र .-१३२ / पदुम - ४. — भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद अधिनियम, १ ९ ८४ ( १९ ८४ चा ५२) याचे कलम ६५ तसेच 
कलमे ३६, ३८ , ४० , ४१, ४२, ४४ , ४५, ४६ , ४७, ४८ , ५० , ५१, ५२ व ५४ यांद्वारे, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यकीय परिषद नियम , २००२ यामध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे 

या नियमांना, महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यकीय परिषद ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे. 
महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यकीय परिषद नियम, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 


. 


१ . 


२ . 


नियम ३ च्या , 


( क ) पोट-नियम (१) मधील , “ शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे ” या मजकुराऐवजी, “ अधिनियमाच्या कलम ३८ 
च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये तरतुद केल्याप्रमाणे , आधीच्या राज्य परिषदेचा पदावधी पुर्ण होण्याच्या एकशेवीस दिवस अगोदर , शासकीय 
राजपत्रात , आणि तसेच राज्यस्तरावरील एका वर्तमानपत्रात ( मराठी किंवा इंग्रजी) किंवा राज्य पशुवैद्यक परिषदेच्या संकेतस्थळावर, प्रसिद्ध 
केलेल्या प्रपत्र एक मधील अधिसूचनेद्वारे ,” हा मजकुर दाखल करण्यात येईल 
( ख ) पोट -नियम ( २) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल : 

( २) प्रारूप मतदार यादी तयार करणे.- ( एक ) नियम ३ च्या पोट-नियम (१ ) अन्वये अधिसूचना काढण्यात आल्या नंतर 
तीस दिवसांच्या कालावधीत, निबंधक, जिल्हानिहाय , प्रारुप मतदार यादी तयार करील आणि त्या यादीमध्ये , जिच्या नावाची नोंदवहीत नोंद 
केलेली आहे व मतदार यादी प्रसिद्ध होण्याच्या दिवशी जिचे नोंदणी प्रमाणपत्र वैध आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीचे पुर्ण नाव, पत्ता व नोंदणी 
क्रमांक यांचा अंतर्भाव असेल. 

( दोन ) मतदारांची नावे नोंदवहीमध्ये ज्या क्रमाने नोंदविण्यात आलेली आहेत . त्याच क्रमाने त्यांची नावे क्रमवार लावण्यात येतील . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ३७ 

( तीन ) निबंधक , अधिनियमाच्या कलम ३८ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये, राज्य परिषदेच्या निवड झालेल्या सदस्यांचा तीन वर्षांचा 
कालावधी पुर्ण होण्याच्या किमान एकशे वीस दिवस अगोदर , राज्यस्तरावरील एका वर्तमानपत्रामध्ये ( मराठी किंवा इंग्रजी) अधिसूचना 
प्रसिद्ध करून किंवा त्याला योग्य वाटेल अशा अन्य रीतीने सर्व नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय व्यवसायींना कळवील.”; 
( ग ) पोट-नियम ( ३), ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल : 

“ (३) प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे.- निबंधक , नियम ३ च्या पोट -नियम ( २) अन्वये मसुद्यात तयार केलेली प्रारुप मतदार 
यादी प्रसिद्ध करील आणि तिची एक प्रत तयार करून ती प्रत , राज्य परिषदेच्या कार्यालयात आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त व प्रादेशिक 
सह आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या कार्यालयात लावून निरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देईल .”; 
( घ ) पोट-नियम ( ४ ) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल : 

" ( ४ ) दावे व आक्षेप दाखल करण्याचा कालावधी.- प्रारुप मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठीचा प्रत्येक दावा आणि 
त्यामधील नोंदीबाबतचा प्रत्येक आक्षेप नियम ३ च्या पोट-नियम ( ३ ) अन्वये मसुद्यातील प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासुन 
वीस दिवसांच्या कालावधीत प्रपत्र, “ एक - क ” मध्ये दाखल करण्यात येईल .”; 
( ङ ) पोट -नियम ( ६ ) ऐवजी पुढील पोट -नियम दाखल करण्यात येईल : 

“ (६ ) मतदार यादीचे अंतिम प्रकाशन.- ( एक ) निबंधक , नियम ३ च्या पोट -नियम ( ५ ) अन्वये, कोणताही दावा व आक्षेप 
असल्यास त्यावर चर्चा केल्यानंतर व त्याची पडताळणी केल्यानंतर , उक्त नियमाखालील त्याच्या निर्णयाचेपालन करण्यासाठी आणि नंतर 
आढळून आलेली व त्याच्या निदर्शनास आणून दिलेली यादीतील कोणतीही लेखन किंवा छपाईची चूक आणि अन्य अयथार्थता दूर करून 
जिल्हा निहाय सुधारणांची एक यादी तयार करील . 

( दोन ) निबंधक , मतदार यादीची सुधारणा सुचीसह एक परिपुर्ण प्रत तयार करून प्रकाशित करील आणि ती प्रत राज्य परिषदेच्या 
कार्यालयात लावून निरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देईल . 

( तीन ) अशी प्रत प्रकाशित झाल्यानंतर , सुधारणा सुचीसह असलेली मतदार यादी ही , अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट - कलम 
( १) च्या खंड ( क ) अन्वये, ज्या व्यक्ती राज्य परिषदेच्या सदस्यांची निवड करू शकतील अशा व्यक्तींची मतदार यादी असेल . 

( चार ) परिच्छेद ( दोन ) अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या सुधारणा सुचीसह मतदार यादीची एक प्रत निबंधकाकडून राज्य शासनाला 
पाठविण्यात येईल . 

( पाच ) निबंधक, मतदार यादीस अंतिम प्रसिद्धी दिल्यानंतर लगेचच, निवडणूक निर्णय अधिकारी , सह निवडणूक निर्णय अधिकारी , 
सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचीनियुक्ती करण्यासाठी राज्य शासनाला विनंती करील . 

( सहा ) निबंधक , अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट -कलम ( १) च्या खंड (ग ) अन्वये तीन सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठीची 
निवड प्रक्रिया सुरू करण्याकरिता देखील राज्य शासनाला विनंती करील.”; 
( च ) पोट- नियम ( ७ ) ऐवजी, पुढील पोट -नियम दाखल करण्यात येईल : 

( ७ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकार, सह निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती.- ( एक ) राज्य शासन , नियम ३ च्या पोट-नियम ( ६ ) अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम मतदार 
यादीची परिपुर्ण प्रत , आणि नियम ( ३) च्या पोट-नियम ( ६ ) च्या खंड ( पाच ) अन्वये निबंधकाकडून विनंती पत्र प्राप्त झाल्यानंतर , राज्य 
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून एकतर निबंधकाला किंवा शासनाच्या उप सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या शासनाच्या 
अधिकाऱ्याला किंवा जिल्हाधिकारी, नागपुर यांना पदनिर्देशित किंवा नामनिर्देशित करील. शासन , प्रादेशिक सह आयुक्त पशुसंवर्धन या 
दर्जाच्या अधिकाऱ्याची सह निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून देखील नियुक्ती करील व तो , त्याच्या क्षेत्रात निःपक्षपातीपणे व सुरळीतपणे 
निवडणूक पार पाडण्यासाठी जबाबदार असेल आणि तो , जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवील . सह निवडणूक 
निर्णय अधिकारी, जिल्ह्यामध्ये सुरळीतपणे व निःपक्षपातीपणे निवडणूक पार पाडण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला सुचना देईल. 
सह निवडणूक निर्णय अधिकारी , जिल्हास्तरावरून मतपेट्या जमा केल्याची आणि योग्य सुरक्षेत व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या 
सुचनांनुसार त्यापुढे पाठविल्याची सुनिश्चिती करील . 

( दोन ) राज्य शासनाला, उप जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा उप आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या एका किंवा 
अधिक व्यक्तींची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल. 

( तीन) प्रत्येक सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणास अधीन राहून, निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्याची सर्वकिंवा कोणतीही कार्ये पार पाडण्यास सक्षम असेल 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९३७ 


३ 


परंतु, कोणताही सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी, मतपत्रिका देणे, मतपत्रिकांची मोजणी करणे व निवडणूकीचेनिकाल घोषित 
करणे या संबंधातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडणार नाही . 

( चार ) राज्य शासन, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून उप जिल्हाधिकाऱ्यास नामनिर्देशित किंवा पदनिर्देशित 
देखील करील . जिल्हा निवडणूक अधिकारी , निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात त्याला आवश्यकता 
वाटेल अशा कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करील . त्याने निवडणुकीसाठी केलेली व्यवस्था व त्यासाठी नियुक्त केलेला कर्मचारीवर्ग यासंबंधात 
तो निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला अहवाल देईल. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मतपत्रिका, जिल्हानिहाय अंतिम मतदार यादीची प्रत व 
निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले इतर साहित्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून मिळवील . मतपत्रिका व जिल्हानिहाय अंतिम मतदार 
यादी पुरविण्याची जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची असेल. 

( पाच) निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पुर्णपणे गोपनीयता बाळगता यावी म्हणून, निवडणूक पार पाडताना व 
मतमोजणी करताना , जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याने नियुक्त केलेले मतदान केंद्राध्यक्ष , मतदान अधिकारी व इतर कर्मचारी वर्ग यांच्या 
नेमणुका करण्यासंबंधात जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देईल. 

( सहा ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूकीचा आराखडा तयार करणे, मतदान केंद्रेनिश्चित करणे , मतदान व्यवस्थेचा आढावा 
घेणे, इत्यादी संबंधात सह निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा उप 
जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेले त्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठकी घेईल . तो, निवडणूक सुरळितपणे पार पाडण्यासाठी 
सर्व अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी, आवश्यक ते निर्देश व मार्गदर्शक सूचना देईल . 

( सात ) जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यानेनिवडणूक प्रक्रियेमधील कोणतीही अयोग्य कृतीकिंवा गैरवर्तन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या 
निदर्शनास आणून दिले तर, निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वतः किंवा त्याकरिता, त्याने नियुक्त केलेल्या व रीतसर प्राधिकृत केलेल्या 

अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करील आणि त्याची खात्री पटल्यावर , त्या विशिष्ट मतदान केंद्राची अथवा संपुर्ण जिल्ह्याची निवडणूक एकतर 
रद्द करण्याचा किंवा रोखून ठेवण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा स्वेच्छाधिकार वापरील.”; 
( छ ) पोट -नियम ( ८ ) मध्ये, 

( एक ) परिच्छेद ( एक ) मधील “ शासकीय राजपत्रातील ( -च्या ) अधिसूचनेद्वारे या मजकुराऐवजी, ” शासकीय राजपत्रातील 
( -च्या ) अधिसूचनेद्वारे आणि राज्यस्तरावर प्रकाशित होणाऱ्या एका वृत्तपत्रामधुन ( मराठीतील किंवा इंग्रजीतील) ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल 

( दोन ) उप-परिच्छेद (ड) मध्ये, “ तिसऱ्या दिवसांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी " सातव्या दिवसापेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( ज ) पोट-नियम ( ९) मध्ये, परिच्छेद ( दोन) मधील पहिल्या परंतुकामधील “ रुपये एक हजार ” या मजकुराऐवजी “ रुपये पाच हजार 
हा मजकुर दाखल करण्यात येईल 
( झ ) पोट- नियम ( १२ ) ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : 

“( १२ ) उमेदवारी मागे घेणे.- ( एक ) कोणत्याही उमेदवारास , स्वतःच्या सहीनिशी लेखी नोटीस देऊन आणि उप नियम (८ ) च्या 
परिच्छेद ( एक ) च्या उप परिच्छेद ( ब ) अन्वये निश्चित केलेल्या दिनांकास अथवा त्यापुर्वी ती स्वतः निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याच्या 
स्वाधीन करून आपले नामनिर्देशन मागे घेता येईल 

( दोन ) आपले नामनिर्देशन मागे घेण्यास इच्छुक असलेला उमेदवार , त्याचे नामनिर्देशन मागे घेण्याची विनंती केलेल्या लेखी अर्जासह , 
स्वतः निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यापुढे हजर राहील . एकदा का निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याने नामनिर्देशन मागे घेण्यास स्वीकृती दिली , 
की ते अंतिम होईल .”; 
( ) पोट -नियम (१४ ) मध्ये, 

( एक ) परिच्छेद ( एक ) मध्ये, “ निवडणुकीकरिता आवश्यक साहित्य , वस्तु, इत्यादी पुरविण्याची जबाबदारी निबंधकावर असेल 
हा मजकुर वगळण्यात येईल ; 
( दोन ) परिच्छेद ( दोन ) ऐवजी पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येईल : 

“( दोन ) जर अशा उमेदवारांची संख्या निवडून द्यावयाच्या सदस्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर , जातीने जाऊन गुप्त 
मतपत्रिकेद्वारे करावयाच्या पध्दतीने मतदान घेण्यात येईल आणि बदली व्यक्तीद्वारे अथवा टपालाद्वारे मिळालेली कोणतीही मते 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत . ”; 


" 


• 


" 


भाग चार - अ -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९ ३७ 


( तीन ) परिच्छेद ( तीन ) ऐवजी पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येईल : 

( तीन ) निवडणुक निर्णय अधिकारी वर्णानुक्रम उमेदवारांची नावे समाविष्ट असलेली प्रपत्र सहा मधील मतपत्रिका पाठविण्याची 
व्यवस्था करील. ”; 


( चार ) परिच्छेद ( चार ) ऐवजी पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येईल 

" ( चार ) प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा निवडणुक अधिकाऱ्याच्या पर्यवेक्षणाखाली निवडणुक घेण्यात येईल .”; 
( पाच ) परिच्छेद ( पाच ) ऐवजी पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येईल : 

( पाच ) विशेषतः दुर्गम प्रदेशांमधील तसेच मुंबई, ठाणे , पुणे , नागपुर, नाशिक , औरंगाबाद , गडचिरोली इत्यादी यांसारख्या 
मोठ्या शहरांमधील मतदारांची एकूण संख्या जिल्ह्याचे क्षेत्र आणि पोचता येण्याजोगे अंतर विचारात घेऊन , जिल्हा निवडणूक अधिकारी 
मतदान केंद्रांची संख्या व त्यांची जागा ठरवील . ”; 


( सहा) परिच्छेद ( सहा) , ( सात ), ( आठ ), ( नऊ ), व ( दहा) वगळण्यात येतील ; 


( ट ) पोट-नियम (१५ ) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल : 

“ (१५ ) मतदान केंद्रांवरील व्यवस्था.- ( एक ) जिल्हा निवडणूक अधिकारी मतदान केंद्रावरील सर्व व्यवस्था पाहील. तो प्रत्येक 
मतदान केंद्राबाहेर ठळक ठिकाणी पुढे दिलेली माहिती प्रदर्शित करील : 

( अ ) मतदान केंद्राचा क्रमांक ; 

ब ) ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे अशा नोंदणीकृत पशुवैद्यक व्यवसायींची नावे व त्यांचे नोंदणी क्रमांक विनिर्दिष्ट करणारी , 
त्या जिल्ह्याच्या अंतिम मतदार यादीची एक प्रत , म्हणजेच त्या विशिष्ट जिल्ह्याच्या अंतिम मतदार यादीची प्रत ; 

क ) जेथे एकापेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असतील अशा ठिकाणी, प्रत्येक मतदान केंद्रावर , त्या विशिष्ट 
जिल्ह्याच्या अंतिम मतदार यादीची एक प्रत प्रदर्शित करण्यात येईल . प्रत्येक मतदारास जिल्ह्यातील कोणत्याही एका मतदान केंद्रावर 
जाऊन आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल . 

( दोन ) जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिका- याकडून मतपत्रिका, जिल्हावार अंतिम मतदार यादीची प्रत आणि 
निवडणुकीकरीता आवश्यक इतर साहित्य मिळवील. 

( तीन) मतपत्रिका आणि जिल्हावार अंतिम मतदार यादीची प्रत यांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे असेल. 
( चार ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक साहित्य मिळाल्याची पोच घेईल . 
(पाच) निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याची नमुन्याची स्वाक्षरी मिळवील . 

( सहा ) जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक घेण्याकरीता आवश्यक कर्मचारी वर्ग नियुक्त करील आणि प्रत्येक मतदान केंद्रावर 
पुरेशा प्रमाणात मतपेट्या, मतपत्रिका, जिल्ह्याची मतदार यादी, मतदान घेण्याकरीता आवश्यक निवडणूक साहित्य, इत्यादी पुरवील . 

( सात ) निवडणूक घेण्याकरीता नियुक्त केलेला कर्मचारी वर्ग निवडणुकीच्या काळात निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांच्या सूचनांचे व निदेशांचे काटेकोर पालन करील,”; 
( ठ ) पोट-नियम (१६ ) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल : 

( १६)( अ) मतपेट्या व मतदानाकरिता त्या तयार करणे.- ( एक ) प्रत्येक मतपेटी ही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने मान्यता 
दिलेल्या रचनाकृतीप्रमाणे असेल . 

( दोन) मतदान केंद्राध्यक्ष, मतपेटी अशा प्रकारे सुरक्षित व मोहोरबंद करील की जेणेकरुन, मतपत्रिका आत घालण्याकरीता 
असलेली फट उघडी राहील आणि मोहोर न तोडता मतपेटी उघडणे शक्य होणार नाही. मतदान केंद्राध्यक्ष उपस्थित असलेल्या मतदान 
प्रतिनिधींची इच्छा असल्यास, त्यांची मोहोर लावण्यास त्यांना परवानगी देईल. मतपेटी सुरक्षित करण्यासाठी कागदी मोहोर वापरण्यात 
येत असेल तर मतदान केंद्राध्यक्ष , त्या कागदी मोहोरवर त्याची स्वतःची स्वाक्षरी करील आणि ज्यांची त्यावर स्वाक्षरी करण्याची इच्छा 
असेल त्या मतदान प्रतिनिधींची स्वाक्षरी घेईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९ ३७ 


५ 


( १६ ) ( ब ) मतदान केंद्रात प्रवेश व मतपत्रिका देणे.- ( एक ) मतदान केंद्राध्यक्ष , मतदान केंद्राच्या आत कोणत्याही एका 

वेळी 
प्रवेश द्यावयाच्या मतदारांची संख्या विनियमित करील आणि मतदान अधिकारी, निवडणुकीशी संबंधित कर्तव्यार्थ असलेले लोकसेवक , 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्ती, उमेदवार व त्यांचेनिवडणूक प्रतिनिधी 
आणि मतदान प्रतिनिधी; तसेच अंध वा अपंग मतदारास सोबत करणारी व्यक्ती यांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व व्यक्तींना तेथून बाहेर काढील . 

( दोन ) मतदान केंद्राध्यक्षास मतदान केंद्रामध्ये मतदारांची, म्हणजेच नोंदणीकृत पशुवैद्यक व्यवसायींची मतदार यादीमधील त्यांची नावे 
आणि महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेने त्यांनादिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा छायाचित्र असलेले ओळखपत्र यांची तपसाणी करून त्यांची 
ओळख निश्चित करण्याकरिता, त्यास योग्य वाटतील अशा व्यक्तींची नियुक्ती करता येईल . 

( तीन) मतदार , मतदान केंद्रात प्रवेश करील तेव्हा, मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा त्याने याबाबतीत प्राधिकृत केलेला मतदान अधिकारी 
त्या मतदाराला त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा छायाचित्र असलेले ओळखपत्र दाखविण्यास सांगील आणि मतदार यादीतील संबंधित नोंदीशी 
मतदाराचे नाव व इतर तपशिल तपासून पाहील. मतदाराच्या ओळखीबाबत खात्री पटल्यास, तो त्याच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीवर अथवा 
त्याच्या डाव्या हाताची तर्जनी नसेल तर, त्याच्या डाव्या हाताच्या अन्य कोणत्याही बोटावर पक्की शाई लावील . 

( चार ) मतपत्रिका मिळण्याचा एखाद्या व्यक्तीचा हक्क ठरविताना , मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा यथास्थिति मतदान अधिकारी , अशी 
व्यक्ती म्हणजे ज्याच्याशी मतदार यादीतील नोंद संबंधित असेल तो मतदारच असल्याची खात्री पटल्यास , मतदार यादीतील नोंदीमधील 
निव्वळ लेखनदोष अथवा छपाईतील दोष दुर्लक्षित करतील . 

( पाच) मतदाराला मतपत्रिका देण्यापूर्वी, प्रत्येक मतपत्रिकेच्या व तिला संलग्न असलेल्या स्थळप्रतीच्या मागे , जिल्हा निवडणूक 
अधिका-याकडील विभेदक चिन्हाचा शिक्का असेल आणि मतदाराला मतपत्रिका देण्यापूर्वी, प्रत्येक मतपत्रिकेच्या मागील बाजूवर मतदान 
केंद्राध्यक्षाची पूर्ण स्वाक्षरी असेल . 

( सहा ) मतदान केंद्राध्यक्ष , मतपत्रिकेच्या स्थळप्रतीवर मतदाराची स्वाक्षरी घेतल्यानंतर मतदाराला मतपत्रिका देईल. 

( सात) मतदान सुरु होण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेपूर्वी आणि मतदान संपण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेनंतर , कोणत्याही 
मतदाराला मतपत्रिका दिली जाणार नाही : 


परंतु , 

जे मतदार मतदान संपण्याच्या वेळी मतदान केंद्रात उपस्थित असतील त्या मतदारांना मतपत्रिका देण्यात येतील आणि अशा 
मतदारास , मतदान संपण्याच्या वेळेनंतरही मत देण्याची मुभा असेल. 

( १६ ) ( क ) मतदानाची प्रक्रिया.– ( एक ) मतदार , मतपत्रिका मिळाल्यावर तात्काळ 


( अ ) एका मतदान कक्षात जाईल ; 


( ब ) त्याला ज्या उमेदवाराला मत द्यावयाचे असेल त्या मतदाराच्या नावावर किंवा नावाजवळ या प्रयोजनासाठी पुरविलेल्या 
साधनाने मतपत्रिकेवर चिन्ह उमटवील . तो , निवडून द्यावयाच्या सदस्यांच्या संख्येएवढी कमाल मते देऊ शकेल 

( क ) त्याने मत दिल्यानंतर , मतदार , त्याचे मत गुप्त रहावे यासाठी मतदान केंद्राध्यक्षाने किंवा मतदान अधिका -याने त्याला 
स्पष्ट सांगितल्याप्रमाणे मतपत्रिकेची घडी घातल्यानंतर, मतपत्रिका मतपेटीत टाकील ; 

( ड ) मतदान केंद्रातून बाहेर जाईल 
( ई) प्रत्येक मतदार, गैरवाजवी विलंब न लावता मत देईल ; 

( फ ) मतदान कक्षात दुसरा मतदार असेल तेव्हा कोणत्याही मतदाराला मतदान कक्षात प्रवेश करण्याची मुभा दिली जाणार नाही. 
( दोन ) मतदान केंद्राध्यक्षाने दिलेल्या इशाऱ्यानंतरदेखील , मतदाराने पोट-नियम ३ ( १६ ) ( क ) ( एक ) मध्ये निर्धारित केलेल्या 
प्रक्रियेचा भंग केला असेल त्याबाबतीत त्यास दिलेली मतपत्रिका त्याने त्या मतपत्रिकेवर मत दिलेले असो किंवा नसो मतदान केंद्राध्यक्ष 
किंवा मतदान केंद्राध्यक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली मतदान अधिकारी त्याच्याकडून परत घेईल . 

( तीन) मतपत्रिका परत घेतल्यानंतर , मतदान केंद्राध्यक्ष, मतपत्रिकेच्या मागील बाजूवर “ मतपत्रिका- मतदान प्रक्रियेचा भंग झाला 
आहे ” अशी नोंद करील आणि अशा सर्व मतपत्रिका एका स्वतंत्र लिफाफ्यात ठेवील . अशा मतपत्रिकांवर मतांची नोंद केलेली असेल तर 
त्या मतांची मोजणी केली जाणार नाही . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ३७ 

( चार ) मतदाराला पहिल्यांदा दिलेली मतपत्रिका त्याच्याकडून अनवधानाने किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे खराब झाली तर , 
मतदान केंद्राध्यक्ष त्याला दुसरी मतपत्रिका देईल . अशा खराब मतपत्रिकांवर “ खराब -रद्द केलेली ” असे चिन्हित करण्यात येईल आणि त्या 
मतपत्रिका एका स्वतंत्र लिफाफ्यात ठेवण्यात येतील . 


( १६ ) ( ड ) मतदान केंद्रातील उपस्थिती .. मतदानाचा दिवस हा कोणताही कामकाजाचा दिवस असेल तर, मत देण्यासाठी 
मतदान केंद्रात उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला शासकीय कर्तव्यार्थ उपस्थित असल्याचे मानण्यात येईल : 


परंतु , कोणताही प्रवास भत्ता किंवा महागाई भत्ता दिला जाणार नाही. 

( १६ ) (ई) मतदान समाप्त करणे.- ( एक ) मतदान समाप्त केल्यानंतर , व्यवहार्य असेल तेथवर , मतदान केंद्राध्यक्ष, कोणत्याही 
उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत , मतपेटीची फट बंद करील, आणि फट बंद करण्यासाठी मतपेटीस कोणत्याही यांत्रिक 
साधनाची आवश्यकता नसेल तर , तो , फट मोहोरबंद करील आणि तसेच उपस्थित असणा - या कोणत्याही मतदान प्रतिनिधीला त्याची मोहोर 
लावण्यास किंवा स्वाक्षरी करण्यास मुभा देईल . 

( दोन ) त्यानंतर मत पेटी कपड्यात बांधून सर्व बाजूंनी ते कापड शिवून त्यावर मोहोर लावून ती सुरक्षित केली जाईल . 

( तीन ) पहिली मतपेटी पूर्ण भरल्यामुळे , दुसरी मतपेटी वापरणे आवश्यक झाले असेल अशा बाबतीत , दुसरी मतपेटी वापरात 
आणण्यापूर्वी, उपरोक्त परिच्छेद (एक ) व ( दोन ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे पहिली मतपेटी बंद , मोहोरबंद व सुरक्षित करण्यात येईल. 

( चार ) मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान समाप्त करतेवेळी, मतपत्रिकांचाहिशेब तयार करील आणि एका स्वतंत्र लिफाफ्यावर “ मतपत्रिकांचा 
हिशेब ” असा मजकूर लिहून त्या लिफाफ्यात तो हिशेब बंद करील. 
(पाच ) यानंतर , मतदान केंद्राध्यक्ष, पुढील बाबी स्वतंत्र लिफाफ्यात ठेवील : 

( अ ) मतदार यादीची चिन्हांकित प्रत ; 
( ब ) वापरलेल्या मतपत्रिकांच्या स्थळप्रती ; 
( क ) मतदान केंद्राध्यक्षाने स्वाक्षरी केलेल्या , परंतु मतदारांना देण्यात न आलेल्या मतपत्रिका 
( ड ) मतदारांना देण्यात न आलेली अन्य कोणतीही मतपत्रिका 
( ई ) रद्द केलेल्या खराब झालेल्या मतपत्रिका 


.. 


.. 


- 


- 


( फ ) मोहोरबंद लिफाफ्यात ठेवण्याचेनिवडणूक निर्णय अधिका -याने निदेश दिलेली अशी इतर कोणतीही कागदपत्रे . 
( सहा ) मतदान केंद्राध्यक्ष पुढील बाबी निवडणूक निर्णय अधिकारी निदेश देईल अशा ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे 
सुपूर्द करील अथवा सुपूर्द करण्याची व्यवस्था करील, 

( अ ) मतपेट्या ; 
( ब ) मतपत्रिकांचा हिशेब ; 
( क ) पोट नियम ( १६ ) (ई ) च्या खंड ( पाच) मध्ये निर्दिष्ट केलेले मोहोरबंद लिफाफे ; 
(ड ) मतदानाच्या वेळी वापरलेली इतर सर्व कागदपत्रे ; 


( ई) निवडणूक साहित्याच्या वितरणाची आणि मतदान समाप्ती नंतर मोहोरबंद मतपेट्या तसेच इतर साहित्य मतमोजणीच्या 
ठिकाणी म्हणजेच, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात गोळा करण्याची व्यवस्था ही , त्याबाबतची सद्यस्थिती विचारात 
घेऊन निवडणूक निर्णय अधिकारी ठरवील.”; 

( ढ ) पोट-नियम (१७ ) ऐवजी पुढील पोट -नियम दाखल करण्यात येईल : 
( १७ ) मतपेट्या उघडणे, मतांची छाननी व मोजणी करणे. 

.- इतर निवडणूक साहित्यासह मोहोरबंद मतपेट्या सुरक्षा 
कर्मचाऱ्यांच्या बंदोबस्तात जिल्ह्याच्या ठिकाणांवरुन प्रादेशिक स्तरावर नेण्यात येतील . प्रादेशिक स्तरावर मतपेट्या गोळा करण्याची 
जबाबदारी सह निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे असेल . प्रादेशिक स्तरावरून मतपेट्या, महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेच्या मुख्यालयातील 
मतमोजणी केंद्रात अथवा निवडणूक निर्णय अधिकारी ठरवील अशा ठिकाणी नेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १९ ३७ 


( एक ) मतमोजणीकरिता नियत केलेल्या दिनांकास व वेळेस , निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात मोहोरबंद मतपेट्या 
उघडण्यात येतील. उमेदवार किंवा त्यांचे प्राधिकृत मतदान प्रतिनिधी यांना मतपेट्यांच्या सुरक्षिततेबाबत त्यांची तपासणी करता येईल आणि 
त्याबाबत ते निवडणूक निर्णय अधिका- याला लेखी कळवतील . 

( दोन ) त्यानंतर मतपेट्यांमधून मतपत्रिका बाहेर काढून पूर्णपणे एकमेकांत मिसळण्यात येतील , त्यांची छाननी करण्यात येईल , वैध 
व अवैध मतपत्रिका वेगळ्या करण्यात येतील , प्रत्येक ५० वैध मतपत्रिकांचे गढे तयार करण्यात येतील आणि त्यानंतर वैध मतांची मोजणी 
करण्यात येईल. 


( तीन ) कोणत्याही उमेदवारास मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जातीने उपस्थित राहता येईल अथवा त्याने लेखी 
स्वरुपात , रीतसर प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीस पाठवता येईल . 
( चार ) एखादी मतपत्रिका जर , 

( अ) त्या मतपत्रिकेवर निवडणूक निर्णय अधिकारी , जिल्हा निवडणूक अधिकारी व मतदान केंद्राध्यक्ष यांची आद्याक्षरे 
नसतील किंवा त्यांनी प्रतिरुप स्वाक्षरी केलेली नसेल, किंवा 
( ब ) एखाद्या मतदाराने मतपत्रिकेवर त्याच्या नावाची सही केली असेल, किंवा त्यावर कोणताही शब्द लिहिला असेल किंवा 

खूण केली असेल की , ती त्याची मतपत्रिका असल्याचे ओळखता येईल , किंवा 
( क ) त्या मतपत्रिकेवर मत नोंदविले नसेल , किंवा 
( ड ) नोंदविलेले मत अनिश्चिततेमुळे शून्य ठरले असेल, किंवा 
( ई) मतपत्रिकेवर नोंदविलेल्या मतांची संख्या , निवडून द्यावयाच्या उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा अधिक असेल, किंवा 

( फ ) मतदानाच्या प्रयोजनासाठी तरतूद केलेल्या जागेखेरीज अन्य जागेवर मत नोंदविण्यात आले असेल तर, ती विधिअग्राहय 
ठरविण्यात येईल . 


त्यावर अशी 


( पाच ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, उमेदवारांना किंवा त्यांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधींना, जर तशी आवश्यकता असेल तर , मतांच्या 
छाननीच्या आणि मोजणीच्या वेळी मतपत्रिका दाखवील . 


~ 


( सहा ) मतपत्रिका विनिर्दिष्ट आवश्यक बाबींची पूर्तता करीत नाही या आधारावर , जर कोणत्याही उमेदवाराने किंवा त्याच्या 
प्रतिनिधीने एखादी मतपत्रिका स्वीकारण्यावर किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून एखादी मतपत्रिका फेटाळण्यावर आक्षेप घेतला तर , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी त्याबाबत ताबडतोब निर्णय घेईल आणि त्यावरील त्याचानिर्णय अंतिम असेल . 

( सात ) निवडणूक निर्णय अधिकारी , महाराष्ट्र शासनाने याबाबत दिलेल्या निदेशांच्या अनुसार, त्याला योग्य वाटेल अशा संख्येत 
परिनिरीक्षकांना नामनिर्देशित करील ; 
( ढ) पोट -नियम ( २० ) मध्ये, परिच्छेद ( दोन) नंतर पुढील परिच्छेद ज्यादा दाखल करण्यात येईल : 

“( तीन ) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून, राज्य शासन 
पंधरा दिवसांच्या आत , अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात निवडून आलेल्या व 
नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याच्या आबंधनाची पूर्तता करण्यासाठी निवडून आलेल्या चार सदस्यांची व राज्य 
शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या तीन सदस्यांची नावे आणि राज्य पशुवैद्यक परिषदेने नामनिर्देशित केलेल्या एका सदस्याचे नाव 

एकाच अधिसूचनेत अधिसूचित करील. ” 
३ . मुख्य 

नियमांच्या नियम ५ मध्ये , पोट -नियम ( १७ ) नंतर, पुढील पोट -नियम जादा दाखल करण्यात येईल 

“ ( १८ ) बैठकीस उपस्थित असणाऱ्या राज्य परिषदेच्या सदस्याला सर्व प्रयोजनांसाठी शासकीय कर्तव्यार्थ उपस्थित असल्याचे 
मानण्यात येईल आणि त्याला, संबंधित नियमांन्वये लागू असल्याप्रमाणे प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता देण्यात येईल. ” 
मुख्य नियमांना जोडलेल्या प्रपत्र चार मधील “ सूचनापत्र " हा मजकूर वगळण्यात येईल. 
मुख्य नियमांना जोडलेल्या प्रपत्र पाच मधील, “ प्रतिज्ञापन पत्र ” हा मजकूर वगळण्यात येईल. 

मुख्य नियमांना जोडलेल्या प्रपत्र सहा मधील , “[नियम ३( १४ )( दोन) पहा] ” या मजकुराऐवजी, “[नियम ३ (१४ ) ( तीन) पहा] ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


४ . 


५ . 


६ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९३७ 
मुख्य नियमांना जोडलेल्या प्रपत्र सहा नंतर , पुढील प्रपत्र समाविष्ट करण्यात येईल : 


७ . 


प्रपत्र सहा 


अ " 


“ 


मतपत्रिकेची स्थळप्रत " 


मतदाराचे नाव 


नोंदणी क्रमांक 


मतपत्रिका क्रमांक 


Signature 


प्रपत्र सहा- अ 


[ नियम ३ (१४ )( iii) ] 


मतपत्रिका 


मतदानपत्रिकेचा अनुक्रमांक 

भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम , १९ ८४ (१९ ८४ चा ५२) अन्वये, महाराष्ट्र राज्य 
पशुवैद्यक परिषदेचे ४ ( चार) सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत . 

यथोचितरित्या नामनिर्देशित केलेल्या उमेदवारांची नावे व पत्ते 


अ.क्र . 


मत 


१ 


२ 


३ 


४ 


निर्वाचन अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी / प्रतिस्वाक्षरी 


/ 


जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी / प्रतिस्वाक्षरी 
केंद्राध्यक्षाची स्वाक्षरी / प्रतिस्वाक्षरी 


सूचना 


१. प्रत्येक उमेदवारास निवडून द्यावयाच्या सदस्यांच्या संख्येइतक्या उमेदवारांना मतदान करण्याचा हक्क असेल. 
२. मतदार त्याच्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या / उमेदवारांच्या नावापुढे/ नावांपुढे “ x ” अशी खूण करून मतदान करील. 
३. पुढील कारणांमुळे मतपत्रिका विधिअग्राह्य ठरविली जाईल , 
( क ) तिच्यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि केंद्राध्यक्षाची स्वाक्षरी / प्रतिस्वाक्षरी नसेल ; 

किंवा 


ख ) मतदाराने मतदान पत्रिकेवर त्याच्या नावाची सही केली असेलकिंवा त्यावर कोणताही शब्द लिहिला असेलकिंवा ती त्याची 

मतपत्रिका आहे असे ओळखण्याजोगी कोणतीही खूण केली असेल ; किंवा 


( ग ) मतपत्रिकेवर मत नोंदविले नसेल तर ; किंवा 


( घ ) “ x " ही खूण अशी केली असेल की , कोणत्या उमेदवाराला मत द्यावयाचे आहे हे शंकास्पद असेल किंवा जर निवडून देणे 

आवश्यक असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा जास्त उमेदवारांच्या नावांसमोर ती खूण केलेली असेल तर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श . मा . साठे , 
शासनाचे उप सचिव. 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९ ३७ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya Annexe , 

Mumbai 400 032 , Dated the 5th October , 2015 . 


NOTIFICATION 
INDIAN VETERINARY COUNCIL ACT , 1984 . 

No. Sankirna. 2014 /C.R . 132/ADF - 4. - In exercise of the powers conferred by section 65 read 
with sections 36 , 38 , 40 , 41, 42 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 50 ,51, 52 and 54 of the Indian Veterinary Council 
Act, 1984 (52 of 1984 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra State Veterinary 
Council Rules , 2002 , as follows, namely : 

1. These rulesmay be called the Maharashtra State Veterinary Council (* Amendment) Rules, 2015 . 

2. In rule 3 of Maharashtra State Veterinary Council Rules , 2002 (hereinafter referred to as 
“ the principal Rules ”), — 

(a ) in sub -rule ( 1), for the words “ notification published in the OfficialGazette ” the words 
“ notification in form - I published in the Official Gazette , and also in one of the State level 
newspaper (Marathi or English ) or by displaying on website of the State Veterinary Council one 
hundred twenty days prior to completion of term of previous office of the State Council as provided 
under sub -section ( 1 ) of section 38 of the Act” , shall be substituted ; 
( 6 ) for sub -rule (2 ), the following shall be substituted namely : 

" ( 2 ) Preparation of the draft electoral roll.— (i) within a period of thirty days after the 
notification under sub - rule ( 1) of rule 3 is issued , the Registrar shall prepare draft electoral 
roll, district wise , which shall contain the full name, address and registration number of 
every person whose name is entered in the register and whose registration certificate is 
valid on the day of publication of the electoral roll. 

( ii) the names of the electors shall be arranged in the order in which they are entered 
in the register . 

(iii ) the Registrar , at least one hundred twenty days prior to completion of term of 
three years of elected members of State Council under sub - section ( 1 ) of section 38 of the 
Act , shall inform all the registered veterinary practitioners , by publishing notification in 
one State level newspaper (Marathi or English ) or in such other manner as deems fit .” ; 
(c ) for sub -rule ( 3), the following shall be substituted , namely : 

“ ( 3 ) Publication of draft electoral roll . — The Registrar shall publish the draft electoral 
roll prepare under sub -rule (2 ) of rule 3 in draft by making a copy thereof available for 
inspection by displaying it in the office of the State Council and office of the District Deputy 
Commissioner of Animal Husbandry and the Regional Joint Commissioner of Animal 
Husbandry ." ; 
(d ) for sub-rule (4 ), the following shall be substituted namely : 

“ (4 ) Period for lodging claims and objections. — Every claim for inclusion of a name in 
the draft electoral roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a 
period of twenty days from the date of publication of the draft electoral roll in draft under 
sub - rule ( 3 ) of rule 3 , in FORM ‘ IA ; 
(e ) for sub -rule (6 ) the following shall be substituted , namely : 

“ (6 ) Final publication of electoral roll .— (i) the Registrar, after discussing and verifying 
of the claims and objections, if any, under sub - rule (5 ) of rule 3 , prepare a list of 
amendments district wise to carry out his decision under the said rule and to carry out 
any clerical or printing error and other inaccuracies in the role subsequently discovered 

or brought to his notice . 
भाग चार - अ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ३७ 


( ii) The Registrar shall publish the electoral roll together with the list of amendment 
by making a complete copy thereof available for inspection by displaying it at the office of 
the State Council. 

(iii) On such publication , the electoral roll together with the list of amendments shall 
be the electoral roll of persons who may elect the members of the State Council under 
clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 32 of the Act . 

( iv ) A copy of the Electoral roll together with the list of amendment published under 
para ( ii) shall be sent by the Registrar to the State Government; 

( v ) The Registrar , immediately after the final publication of electoral roll, shall, request 
the State Government to appoint Returning Officer , Joint Returning Officer , Assistant 
Returning Officer and District Election Officers . 

(vi) The Registrar shall also request the State Government to initiate the selection 
process for making nomination of three members under clause (c) of sub -section (1) of section 
32 of the Act ." ; 
(f) for sub -rule (7 ), the following shall be substituted , namely : 

" (7 ) Appointment of Returning Officer, Assistant Returning Officer, Joint Returning 
Officer and District Election Officer.— (i) The State Government shall , after receipt of 
complete copy of the final electoral roll published under sub - rule (6 ) of rule 3 , and request 
letter from the Registrar under clause (v ) of sub -rule (6 ) of rule 3 shall designate or nominate 
a Returning Officer,who shall be either the Registrar or an officer of the State Government 
not below the rank of Deputy Secretary to Government or Nagpur District Collector, Nagpur . 
The Government shall also appoint Joint Returning Officer of the rank of Regional Joint 
Commissioner of Animal Husbandry , who shall be responsible to conduct fair and smooth 
election in his area and shall supervise the working of District Election Officers . The Joint 
Returning Officer shall issue instructions to District Election Officer for smooth and fair 
election in district. The Joint Returning Officer shall ensure collection of ballot boxes from 
District level and further transportation under proper security and instructions to the 
Returning Officer . 

(ii) The State Government may also appoint one or more persons, as Assistant Returning 
Officers , not below the rank of the Deputy Collector or District Deputy Commissioner of 
the Animal Husbandry ; 

( iii ) Every Assistant Returning Officer shall, subject to the control of the Returning 
Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer : 

Provided that, no Assistant Returning Officer shall perform of the functions of the 
Returning Officer which relates to issue of ballot papers, counting of ballot papers and 
declaration of results of election . 

( iv ) The State Government shall also nominate or designate Deputy Collector as District 
Election Officer for each District. The District Election Officer shall appoint such staff as 
required by him for smooth conduction of election in each District Head Quarter. He shall 
report to the Returning Officer regarding the arrangements made for election and staff 
appointed thereof, by him . The District Election Officer shall procure ballot papers, copy of 
district wise final electoral roll and other material required for election from the Returning 
Officer. The responsibility of supply of ballot papers and copy of district wise final electoral 
roll , shall remain with Returning Officer . 

(v ) The Returning Officer shall , from time to time, issue necessary instructions to the 
District Election Officers regarding appointments ofthe Presiding Officers , Polling Officers 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १९३७ 


११ 


and other staff appointed by the District Election Officer for conducting election and counting 
of votes, so as to maintain complete secrecy in the election process. 

(vi) The Returning Officer shall conduct meetings with Joint Returning Officers , 
Assistant Returning Officers, all District Election Officers or their representatives, not 
below the rank of Deputy Collector , regarding preparation of an election plan , finalization 
of the polling booths, review of polling arrangements , etc. He shall issue necessary 
instructions and guidelines to all officers and staff as may be required , from time to time, 
for smooth conduction of election . 

( vii) If any unfair act or misconduct in election procedure is brought to the notice of 
the Returning Officer by the District Election Officer, the Returning Officer shall conduct 
an enquiry in person or through officer appointed thereof and duly authorised by him , and 
after satisfaction , he shall exercise discretionary powers , either to cancel or withheld or 
postpone election of that particular booth or complete district. 
( g ) in sub -rule (8 ), — 

(i) in para (i), for the words “Official Gazette ", the words “ Official Gazette and one 
State level newspaper ( in Marathi or English )" shall be substituted ; 

( ii ) in sub -para (d ), for the words “ third day” the words “ seventh day ” shall be 
substituted ; 

( h ) in sub - rule (9 ), in para ( ii ), in the first proviso , for the words “ rupees one thousand” 
the words “ rupees five thousand” shall be substituted ; 
(i) for sub -rule ( 12 ), the following shall be substituted , namely : 

“ ( 12 ) Withdrawal of candidature , – (i) Any candidate may withdraw his nomination 
by notice in writing signed by him and deliver to the Returning Officer in person on or 
before the date fixed under sub - para (b ) of para ( i)of sub - rule (8 ); 

( ii ) A candidate who wishes to withdraw his nomination , shall appear in person before 
the Returning Officer along with written application , requesting withdrawal of his 
nomination . Once Returning Officer accepts the withdrawal of nomination , it shall be final.” ; 
(j) in sub -rule ( 14 ), 

(i) in para (i), the words “ The responsibility of the supply of material, article , etc., 
required for the election , shall be on the Registrar" , shall be deleted ; 
( ii ) for para (ii ), the following shall be substituted , namely : 

" (ii) when there are more contesting candidates than the members to be elected , 
the voting shall be by secret ballot paper in person and no votes shall be received by 
proxy or by post .” ; 
(iii) for para ( iii ), the following shall be substituted , namely : 

“ (iii) The Returning Officer shall arrange to supply ballot paper in form VI 
containing the names of the candidates in alphabetic orders.”; 
( iv ) for para (iv ), the following shall be substituted , namely : 

“ (iv ) the election shall be held in each District under the supervision of the District 
Election Officer." ; 
(u ) for para (u ), the following shall be substituted , namely : 

“ ( u ) The number of polling booths and their places shallbe decided by the District 
Election Officer considering the number oftotal voters , area of district and approachable 


भाग चार - अ -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९ ३७ 


distance , particularly in remote areas and large cities like Mumbai, Thane, Nagpur , 
Nashik , Aurangabad , Gadchiroli, etc.” ; 

(vi) paras (vi), (vii ), (viii ), (ix ) and (x ), shall be deleted ; 
(k ) for sub -rule ( 15 ), the following shall be substituted , namely : 

" ( 15 ) Arrangements at Polling stations.- (i) All arrangements at Polling Station shall 
be made by the District Election Officer , He shall display outside each Polling Station 
prominently , the following information , namely : 

(a ) polling station number ; 

(b ) a copy of final electoral roll of the District, specifying the names and registration 
numbers of registered veterinary practitioners, who are entitle to vote , i.e. copy of 
final electoral roll of that particular District. 

(c ) where more than one polling booths are established , a copy of final electoral 
roll of that particular District shall be displayed at every polling booth . Every voter 
shall have the right to cast vote at any one polling booth within District . 

(ii ) The District Election Officer shall procure ballot papers , copy of district wise final 
electoral roll and other material required for election from the Returning Officer . 

( iii ) The responsibility of supply ofballot papers and copy of district wise final electoral 
roll , shall remain with Returning Officer . 

(iv ) The Returning Officer shall obtain the acknowledgment of receipt of election 
material. 

(u ) The Returning Officer shall obtain the specimen signature of the District Election 
Officer. 

(vi) The District Election Officer shall appoint necessary staff for conducting election 
and provide at each polling station sufficient number of ballot boxes , ballot papers, voter 
list of the District , election material required for conducting the poll , etc. 

(vii) The staff appointed for conducting election shall strictly obey the instructions 
and directives of the Returning Officer and District Election Officer during the course of 
election ." ; 
(i) for sub -rule ( 16 ), the following shall be substituted , namely : 

“ ( 16 ) ( A ) Ballot boxes and its preparation for poll.— (i) Every ballot box shall be of such 
design as may be approved by the Returning Officer. 

(ii ) The Presiding Officer shall secure and seal the ballot box in such manner that the 
slit of insertion of ballot paper remains open and it is not possible to open the ballot box 
without breaking seal. The Presiding Officer shall allow the polling agents present, to affix , 
if they so desire , their seals. Where a paper seal is used for securing a ballot box , the 
Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon , the 
signature of such polling agents, who are desirous of affixing the same. 

(16 ) ( B ) Admission to polling station and issue of ballot papers.— (i) The Presiding 
Officer shall regulate thenumber of voters to be admitted at any one time inside the polling 
station and shall exclude there from all persons other than the polling officers, public 
servants on duty in connection with the election , the persons authorized by the District 
Election Officer of the Returning Officer, candidates and their election agents and polling 
agents ; and a person accompanying a blind or infirm voter . 

( ii ) The Presiding Officermay employ at the polling station such persons as he thinks 
fit to held in the identification of the voters, i.e. registered veterinary practitioners by 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९३७ 


१३ 


checking their names in the electoral roll, and Registration Certificate or Photo Identity 
Card issued to them by the Maharashtra State Veterinary Council. 

( iii ) As voter enters the polling station , the Presiding Officer or the Polling Officer 
authorized by him in this behalf, shall ask voter to show his Registration Certificate or 
Photo Identity Card and shall check the voter name and other particulars with the relevant 
entry in the electoral roll . On satisfying about voter s identity , he shall put an indelible ink 
mark on his left index finger or any other finger of his left hand , if his left hand index finger 
is missing. 

( iv ) In deciding right of a person to obtain a ballot paper , the Presiding Officer or the 
Polling Officers, as the case may be , shall overlook merely clerical or printing errors in an 
entry in the electoral roll, if he is satisfied that such person is identical with the voter to 
whom such entry relates . 

(v ) Every ballot paper, before issue to a voter and the counterfoil attached thereto , 
shall be stamped on the back with such distinguishing mark as the District Election Officer , 
and every ballot paper, before issue to a voter, shall be signed in full on its back by the 
Presiding Officer . 

( vi) The Presiding Officer shall deliver ballot paper to a voter after obtaining the 
signature of the voter on the counterfoil of the ballot paper. 

(vii) No ballot paper shall be issued to any voter before the hour fixed for the 
commencement of the poll and after the hour fixed for the closing of the poll : 

provided that , the ballot papers shall be issued to those voters who are present at the 
polling station at the time of closing of poll and such a voter shall be allowed to record their 
votes even after poll closing hour . 
( 16 ) (C ) Voting procedure.— (i) The voter on receiving the ballot paper shall forthwith , - 

( a ) proceed to one of the voting compartment ; 

(b ) there make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the 
purpose on or near the name of the candidate for whom he intends to vote . He can 
record maximum votes up to the number of the members to be elected ; 

(c ) after recording his vote, the voter shall put the ballot paper in the ballot box 
after folding the ballot paper as explained to him by the Presiding Officer or Polling 
Officer , so as to conceal his vote ; 

(d ) quit the polling station ; 
( e ) every voter shall vote without undue delay ; 

(f) no voter shall be allowed to enter a voting compartment when another voter is 
inside in compartment. 

(ii ) In case if the voter violates the procedure as laiddown in sub -rule 3 ( 16 ) ( C )(i), even 
after warning given by the Presiding Officer , the ballot paper issued to him shall ,whether 
he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the Presiding Officer or 
Polling Officer, under the guidance of the Presiding Officer . 

( iii ) After the ballot paper has been taken back , the Presiding Officer shall record on 
its back the words “ Ballotpaper -voting procedure violated ” and shall keep all such ballot 
papers in a separate cover. The votes if recorded on such ballot papers shall not be counted . 

(iv) The Presiding Officer shall issue another ballot paper to a voter if the ballot paper , 
first issued , is spoiled by him in advertently or due to any other reason . Such spoiled ballot 
papers shall be marked “ Spoiled -cancelled ” and kept in a separate cover. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ३७ 

( 16 ) ( D ) Attendance in Polling Station . If the day of poll falls on any working day, every 
voter attending the polling station for casting of vote , shall be treated as on official duty : 

Provided that, no travelling allowance ordearness allowance shall be allowed . 

( 16 ) ( E ) Closing of polls.— (i) As soon as practicable after the closing of the poll, the 
Presiding Officer shall, in presence of any candidates or their agents, close the slit of the 
ballot box , and where the ballot box does not contain any mechanical device for closing the 
slit , he shall seal up the slit and also allow any polling agent present to affix his seal or 
signature . 

( ii) The ballot box shall thereafter be covered by cloth stitched from all sides, sealed 
and secured . 

( iii ) Where it becomes necessary to use second ballot box by reason of the first ballot 
box getting full, the first ballot box shall be closed , sealed and secured as provided in paras 
(i ) and ( ii ) above , before another ballot box is put in use . 

( iv ) The Presiding Officer shall, at the close of poll, prepare a ballot paper account and 
enclose it in a separate cover with the words “ Ballot Paper Account” superscripted thereon . 
(u ) The Presiding Officer shall then make into separate packets - 

(a ) the marked copy of the voters list ; 
(6 ) the Counterfoils of the used ballot papers ; 
(c ) the ballot papers signed by the Presiding Officer but not issued to the voters ; 
(d ) any other ballot paper not issued to the voters; 
(e ) the cancelled spoiled ballot papers; 

(f) any other papers directed by the Returning Officer to be kept in a sealed packet. 
(vi) The Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the Returning 
Officer at such place as Returning Officer may direct, 

(a ) the ballot boxes ; 
(6 ) ballot paper account; 
(c ) the sealed packets referred to in clause (v ) of sub -rule ( C ) ( 7 ) ; and 
(d ) all other papers used at the poll . 

(e ) arrangement for distribution of election material and collection of sealed ballot 
boxes along with other material after completion of poll to the place of counting i.e. 
Office of the Returning Officer shall be decided by the Returning Officer taking into 

consideration the prevailing situation .” ; 
(n ) for sub- rule (17 ), the following shall be substituted namely : 

“ ( 17 ) Opening of ballot boxes, scrutiny and counting of votes.— The sealed ballot boxes 
alongwith other election material shall be transported to the Regional level from district 
places with security personnel. Joint Returning Officer shall be responsible to collect ballot 
boxes as regional Level . From regional levelballot boxes shall be transported to the Counting 
Centre at the Head Quarter of Maharashtra State Veterinary Council or place decided by 
the Returning Officer. 

(i) On the date and time appointed for counting of votes , the sealed Ballot boxes shall 
be opened in the office of the Returning Officer. Candidates or their authorized polling 
agents may inspect the ballot boxes for their security and shall give in writing about the 
same to the Returning Officer. 

(ii) The ballot papers shall then be taken out of ballot boxes , mixed thoroughly , 
scrutinized , valid and invalid ballot papers separated , bundles of 50 each valid papers 
prepared , and then the valid votes counted . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १ ९ ३७ 


१५ 


(iii ) Any candidate may be present in person or may send a representative duly 
authorized by him , in writing, to watch the process of counting . 
( iv ) A ballot paper shall be invalid if, — 

(a ) It does not bear the Returning Officers, District Election Officers and Presiding 
Officers initials or facsimile signature , or 

(b ) A voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it , or makes 
a mark on it by which it becomes recognizable as his ballot paper, or 

(c ) No vote is recorded thereon , or 
( d ) It is valid for uncertainty of the vote recorded , or 

( e ) The number of votes recorded thereon exceeds the number of candidates to be 
elected , or 

( f) The recording of the vote has been done at a place other than that provided for 
the purpose . 

(v ) The Returning Officer shall show the ballot papers to the candidates or their 
authorized representatives at the time of scrutiny and counting of votes, if so required . 

(vi) If any candidate or his representative makes an objection to the acceptance of a 
ballot paper on the ground that it does not comply with the specified requirement , or to the 
rejection of a ballot paper by the Returning Officer , it shall be decided at once by the 
Returning Officer whose decision thereon shall be final; 

(vii) The Returning Officer shall nominate such number of scrutinizes as he deems fit 
in accordance with such directions as may be issued in this behalf by the Government of 
Maharashtra ." ; 
( n ) in sub -rule ( 20 ), after para ( ii ), the following para shall be added , namely : 

" (iii ) From the date of receipt ofnames of elected candidates from the Returning Officer, 
the State Government shall , within fifteen days, notify the names of four elected members , 
three members nominated by The State Government and one member nominated by the 
State Veterinary Association in one notification to fulfill the obligation of publishing names 
of elected and nominated members in the Official Gazette of the Government ofMaharashtra 
under sub - section ( 2 ) of section 32 of the Act.” . 


3 . In rule 5 of the principal Rules, after sub - rule ( 17 ), the following shall be added , namely : 

" ( 18 ) Member of the State Council attendingmeeting shall be treated on official duty for all 
purposes and shall be paid Travelling Allowance and Dearness Allowance, as applicable under 
relevant rules.” . 


4 . In FORM No. IV appended to the principal Rules, the words “ LETTER OF INTIMATION ” 
shall be deleted . 


5 . In FORM No. V appended to the principal Rules, the words “ DECLARATION PAPER ” shall 
be deleted . 


6. In FORM No. VI appended to the principal Rules , for brackets , words and letters “ [ See rule 
3 ( 14 ) ( ii)]” , the brackets , words and letters “ [See rule 3 ( 14 ) ( iii)]” shall be substituted. 


> 


7. After FORM VI appended to the principal Rules , the following FORM shall be inserted , 
namely : 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ३७ 


FORM VI - A 


Counterfoil 


Name of the Voter 


Registration No. 


Ballot paper No. 


Signature 


FORM VI- A 


[See rule 3 ( 14 ) ( iii) ] 

BALLOT PAPER 
Serial No. of Voting Paper .. 

4 (Four ) members are to be elected to the Maharashtra State Veterinary Council under the 
Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984 ) 
Sr. No. Name and address of Candidates duly nominated 

Vote 


1 


2 


3 


4 


Signature / facsimile signature of Returning Officer 
Signature / Facsimile signature of District Election Officer 
Signature / Facsimile signature of Presiding Officer 
INSTRUCTIONS 

1. Each elector has the right to vote for as many candidates as the number of members to be 
elected . 

2. He shall vote by placing themark “ X ” opposite the name( s ) of the candidate (s ) whom he 
prefers 
3. The ballot paper shall be invalid if , - 

(a ) It does not bear the Returning Officer s , District Election Officer s and Presiding Officer s 
signature, or facsimile signature ; or 

(6 ) The Voter sign s his name or write word or makes any mark on it,by which it becomes 
recognizable as his voting paper ; or 

( c ) no vote is recorded there ; or 

( d ) The mark “ X ” is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to 
apply , or if it is placed against the names of more number of candidates than required to be 
elected . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


S. M. SATHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९, शके १९ ३७ 


१७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 


वीज अधिनियम , २००३. 


. 


क्रमांक एमएमआर-२०१५ / प्र.क्र .-०७/ ऊर्जा-५. — विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम १६२ खालील उप-कलम ( १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत 
असणाऱ्या विद्युत निरीक्षक (उद्वाहन ), चेंबूर, मुंबई यांची, ट्रामवेज अधिनियम , १८८६ (१८८६ चा ११ ) खाली मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मोनोरेल प्रकल्पांतर्गत विद्युत संच मांडणी व त्यासंबंधीची कामे यांचेनिरीक्षण व प्रमाणिकरण करण्यासाठी 
अर्हताधारक विद्युत निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . य . मंता, 


शासनाचे उप सचिव . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 18th September 2015 

NOTIFICATION 
THE ELECTRICITY ACT , 2003. 

No. MERC- 2015 /C.R. 575/ NRG - 2. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 85 of the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003), the Government of Maharashtra hereby amends 
the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department No. MERC . 2010 /CR -87 / 
NRG - 2 , dated the 2nd July 2010 , as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 3, in column (2 ), for the words 
“Chairman, Central Electricity Authority, ” the words “Chairperson, Central Electricity Authority 
or Chairperson, Central Electricity Commission,” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. Y. MANTA, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - अ -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१, २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th October 2015 


Read .— ( 1 ) Government ofMaharashtra Notification No. IFS . 2013 / 35 /CR - 21/F - 7 , 

dated 5th September 2013 . 
( 2 ) Government of Maharashtra Notification No. IFS . 2013 /35 /CR - 21/ F - 7 , 

dated 13th February 2015 . 
( 3 ) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC ), 

No. MoEFCC . 16017 /02 /2013 - IFS.II, dated 18th September 2015 . 


NOTIFICATION 


No. IFS . 2013 /35 /CR -21/F -7. - In exercise of the powers conferred under 2nd proviso of sub - rule 
( 2 ) of rule 4 of Indian Forest Service (Cadre ) Rules, 1966 , the State Government hereby makes the 
following regulation : 

2. The Government of Maharashtra , vide the notification dated 5th September 2013 , under 
reference at No. 1 has temporarily upgraded the post of AdditionalPrincipal Chief Conservator 
of Forests (Research , Education and Training) ( pay scale 67000-3 % -79000 ) to Principal Chief 
Conservator of Forests (Research , Education and Training) in the Scale of 75500-80000 upto 
31st March 2015 or the finalization next Cadre Review Process of IFS , whichever is earlier . The 
upgradation of the said posts was extended upto 30th September 2015 , vide notification dated 
13th February 2015 under reference at No. 2. Government of Maharashtra had requested 
Government of India for according approval to the upgradation of the said post for further 
period of 3 years beyond 30th September 2015 or finalization of cadre review , whichever is 
earlier. Ministry of Environment Forest and Climate Change (MoEFCC ), Government of India , 
vide letter dated 18th September 2015 under reference at No. 3 conveyed approval for 
continuation of the said post for further period of 3 years, upto 30th September 2018 or finalization 
of cadre review , whichever is earlier . 

3. The Government ofMaharashtra therefore , continues the extension of the temporarily 
upgraded post of Principal Chief Conservator of Forests ( Research , Education and Training) 
(75500-80000 ) upto 30th September 2018 or finalization of Cadre review , whichever is earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIDYA HAMPAYYA , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


